सन 2028-24 या आर्थिक वर्षाकरिता, 
विभागीय स्तर-६ व राज्यस्तर-१ प्रयोगशाळा 
सनियंत्रणासाठी भाडेतत्वावर वाहने घेण्याच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूक्यूएम - २०२४/प्र. क्र. ४४/पापु-१२ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: ३० जुले, २०२४. 
वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांक: जजमि-२०१९/प्र.क्र.१३८/पापु-१० (०७), दिनांक ०४ 
सप्टेंबर,२०२०. 
२) अवर सचिव, पेयजल व स्वच्छता विभाग, जल शक्‍ती मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
आदेश क्र. //-११०२०/१९७/२०१५-७/५1-/१४, दिनांक १२ जुलै, २०२४. 
३) अधिक्षक अभियंता (जजीमि),राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन,सिडको भवन,बेलापूर यांचे 
पत्र.क्र. रापास्वमि/पागुठा ०६२३/ प्र. क्र. १७/८२८/२०२३, दिनांक २८ मार्च, २०२४. 
४) अभियान संचालक (जजीमि),राज्य पाणी व स्वच्छता मिडान,सिडको भवन, बेलापूर यांचे 
निधी वितरण आदेश क्र. रापास्वमि/पागुदा ०५२४/ प्र. क्र. ०८/२०२४- 
२५/२१९३,दिनांक ३१ मे,२०२४. 
५) आयुक्त, भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र जा.क्र. 
भूसवियं/पाणी गुणवत्ता/प्रयोग/ प्र. क्र. २२/वाहन भाडे/१७९/२०२४, दिनांक ०१ एप्रिल, 
२०२४ व पत्र क्रमांक २६५, दिनांक ०९ जून, २०२४. 
प्रस्तावना 


राज्यामध्ये जल जीवन PAM कार्यक्रम राबविण्याच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील 
शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. जल जीवन far 
कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनामार्फत प्राप्त निधीपैकी २% निधी, पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण 
घटकाखाली स्वतंत्रपणे तरतूद करणेबाबत, जल जीवन मिझान कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये 
नमूद करण्यात आले आहे. संदर्भाधीन क्रमांक २ व ४ येथील आदेशान्वये जल जीवन मिडन 
कार्यक्रमांतर्गत पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण घटकाखालील केंद्र/राज्य हिस्सा निधी, राज्य पाणी 
व स्वच्छता fam, सिडको भवन, बेलापूर यांच्या कार्यालयास तसेच राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन 
कार्यालयामार्फत संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा आणि उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण 
आणि विकास यंत्रणा कार्यालयास वितरित करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूक्यूएम - २०२४/प्र. क्र. ४४/पापु-१२ 


जल जीवन PRM कार्यक्रमांतर्गत पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण घटकाअंतर्गत, 
जिल्हा, उप विभागीय प्रयोगशाळांच्या तांत्रिक व भौतिक स्तरावरील तपासणी, मार्गदर्शन व आढावा 
घेणे, प्रयोगशाळा भेटीसाठी, सहा विभागीय प्रयोगशाळांसाठी प्रत्येकी एक व राज्यस्तराकरिता एक या 
प्रमाणे ७ वाहने भाडेतत्वावर लावण्यासाठी एकूण रू. ३५.०० लक्ष (रूपये पस्तीस लक्ष फक्त) इतका 
निधी, अभियान संचालक (जजीमि),राज्य पाणी व स्वच्छता मिठन,सिडको भवन, बेलापूर यांनी 
संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील आदेशान्वये उपलब्ध करून दिला आहे. तथापि वर नमूद केल्याप्रमाणे, ७ 
वाहने भाडेतत्वावर लावण्यासाठी, शासनाची प्रशासकीय मान्यता घेण्याचे, अधिक्षक अभियंता 
(जजीमि),राज्य पाणी व स्वच्छता Par fiscal भवन,बेलापूर यांनी संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील 
पत्रामध्ये नमूद केले असल्याने, सहा विभागीय प्रयोगशाळांसाठी प्रत्येकी एक व राज्यस्तराकरिता एक 
या प्रमाणे ७ वाहने भाडेतत्वावर लावण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव, आयुक्‍त, 
भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी संदर्भाधीन क्र.५ येथील पत्रान्वये 
शासनास सादर केला आहे. त्यास अनुसरून, जळ जीवन Fem कार्यक्रमांतर्गत पाणी गुणवत्ता 
संनियंत्रण व सर्वेक्षण घटकाअंतर्गत, जिल्हा, उप विभागीय प्रयोगशाळांच्या तांत्रिक व भौतिक 
स्तरावरील तपासणी, मार्गदर्शन व आढावा घेणे, प्रयोगशाळा भेटीसाठी, सहा विभागीय 
प्रयोगशाळांसाठी प्रत्येकी एक व राज्यस्तराकरिता एक या प्रमाणे ७ वाहने भाडेतत्वावर घेण्याच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, जळ जीवन Par कार्यक्रमांतर्गत पाणी 
गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण घटकाअंतर्गत, जिल्हा, उप विभागीय प्रयोगशाळांच्या तांत्रिक व भौतिक 
स्तरावरील तपासणी, मार्गदर्शन व आढावा घेणे, प्रयोगशाळा भेटीसाठी, सहा विभागीय 
प्रयोगशाळांसाठी प्रत्येकी एक व राज्यस्तराकरिता एक या प्रमाणे ७ वाहने भाडेतत्वावर लावण्यासाठी 
रु.३५.०० लक्ष (रुपये पस्तीस लक्ष फक्त) इतक्या खर्च करण्यास प्रशासकीय मंजूरी मिळणेबाबतच्या 
आयुक्त, भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या प्रस्तावास, अभियान 
संचालक (जजीमी), राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, सिडको भवन, बेलापूर कार्यालयाच्या संदर्भाधीन 
क्रमांक ५ येथील आदेशामधील अटी व शातींची पुर्तता करण्याच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. भाडेतत्वावर वाहने लावण्यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र. वाय-०२, लेखाशिर्ष २२१५ 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१ पाणी पुरवठा, १०२, ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, (०२) जिल्हा 
परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, (०२) (३०0 जल जीवन अभियान पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व 
सर्वेक्षणासाठी अर्थसहाय्य ( केंद्र हिस्सा ६०% ) कार्यक्रम (२२१५ ९९८९) व (राज्य हिस्सा ४०%) 
कार्यक्रम (२२१५ ९९७१) या लेखाशिर्षाखालील ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर सन २०२४-२५ या 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूक्यूएम - २०२४/प्र. क्र. ४४/पापु-१२ 


आर्थिक वर्षाकरीता राज्य पाणी व स्वच्छता Fa कार्यालयाकडून PFMS प्रणाळीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७२९११५८३१८२२८ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANIL NIWRUTTI DHAS 
A N | | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 


SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=699d21cc89897 191099434d4436 
N | W R U TT | 03426329c81b1b292ed2d168c892811118 

cc7, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=F85F 1C64C05886C8D514E 


40D54D27FF3A80FFD907A05433B1C412B 
7F7FFAOAFD, cn=ANIL NIWRUTTI DHAS 


(अनिल धस) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.अध्यक्ष, विधानसभा/मा.सभापती विधान परिषद/मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद. 
२. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) मंत्रालय, मुंबई, यांचे खाजगी सचिव. 
३. महाळेखापाल,महाराष्ट्र-१,मुंबई (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता). 
४. महाळेखापाल,महाराष्ट्र-२,नागपूर (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता). 
५. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 
६. अभियान संचालक (जजीमी),राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन,सिडको भवन,बेलापूर 
७. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक. 
८. उप सचिव (जजीमि), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक. 
९. कार्यासन पापु-०४, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
१०. निवडनस्ती पापु-१२, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ००१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


